केंद्र पुरस्कृत राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत 
राष्ट्रीय नागरी आरोग्य कार्यक्रमाकरीता 
सर्वसाधारण योजनेंतर्गत सन २०१८-१९ मधील 
केंद्र हिळ्यापोटी रू.१८८३.०० लक्ष व राज्य 
हिळड्यापोटी  रु.१२५५.३४ लक्ष अनुदान 
वितरीत करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय शुध्दिपत्रक क्रमांकः एनएचएम-०८१८/प्र.क्र.४१७/आरोग्य-७ 
१० वा मजला, गोकुळदास तेजपाल रूग्णालय संकूल इमारत 
नवीन मंत्राळय, मुंबई ४०० ००१. 
दिनांक : ३ डिसेंबर, २०१८. 


वाचा :- 


१) संचालक, वित्त व लेखा, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान यांचे क्र. राआसोम/एफएमजी/ 
शुध्दिपत्रक/८३०२२३-२६/२०१७-१८, दिनांक ३० ऑक्टोबर, २०१८. 
2) समक्रमांक शासन निर्णय दिनांक ३ ऑक्टोबर, २०१८. 


शासन निर्णय शुध्दिपत्रक :- 


संदर्भ क्र. २ अन्वये दिनांक ३ ऑक्टोबर, २०१८ च्या शासन निर्णयातील पृष्ठ ३ वरील 


परिच्छेद ४ ऐवजी सदरहू परिच्छेद खालीलप्रमाणे वाचावा. 


“वित्त विभागाच्या दिनांक 2 एप्रिळ, २०१८ च्या शासन परिपत्रका सोबत जोडलेल्या 


परिशिष्टातील अनु.क्र.८ मधील मुद्दा क्र.१ ते १० मधील अटी व शर्तीची पूर्तता केली असल्याचे 


कार्यक्रम प्रमुख / संचालक (वित्त व लेखा), राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई यांनी शासनास 


कळविले असून त्याबाबतचे प्रमाणपत्र सादर केळे आहे. त्यामुळे सदरहू प्रकरणी वित्त विभागाच्या 


शासन निर्णय शुध्दिपत्रक क्रमांकः एनएचएम-०८१८/प्र.क्र.४१७/आरोग्य-७ 


दिनांक २ एप्रिल, २०१८ च्या शासन परिपत्रकाच्या परिशिष्ठातील मुद्दा क्र. १ ते १० मधील अटींची 


पूर्तता झाली असल्याचे प्रमाणित करण्यात येत आहे.” 


३. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक क्र. २०१८१२०३१५१५५८१३१७ असा आहे. हा शासन 


निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
Digitally signed by 5. A. 


S A Pedgaonkar 
/ 7 DN: CN = S. A. Pedgaonkar, C 
= IN, S = Maharashtra, O = 


Pedgaonka sir eae 
Assistance Department 
[ ह ता 8.12.03 15:47:13 
(सु. अ. पेडगांवकर ) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१. महालेखापाल(लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र- १, मुंबई/ महाराष्ट्र-२, नागपूर. 
२. महालेखापाल, (लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र- १, मुंबई/ महाराष्ट्र-२, नागपूर. 
३. आयुक्‍त आरोग्य सेवा तथा अभियान संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई. 
४. संचालक, आरोग्य सेवा संचालनालय, मुंबई. 
५. अति. संचालक, कु.क. कार्यालय, पूणे 
६. सहसंचालक (अर्थ व प्रशासन), आरोग्य सेवा, पुणे . 
७. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 
८. निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई. 
९. नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१०. वित्त विभाग (अर्थसंकल्प), मंत्रालय, मुंबई. 
११.कार्यासन अर्थसंकल्प/लेखा, सार्वजनिक आरोग्य विभाग . 
१२.निवडनस्ती (आरोग्य -७ . 


पृष्ठ २ पैकी २ 


